महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
या कार्यालयास सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षातील माहे ऑगस्ट, २०१९ ते डिसेंबर २०१९ या 
५ महिन्यांकरिता अनुदान वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०१९/प्र.क्र.ई६१/का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०७.०८.२०१९ 


वाचा- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं- २०१९/प्रक्र.४४/अर्थ-३, दि.०१एप्रिळ, २०१९ 
२) शासन परिपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: अविवि- २०१९/प्रक्र.१४/का-७, 
दि.०९ एप्रिल, २०१९ 
3) पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांचे पत्र, 
क्रमांक: २०१९/म.रा.वक्फ.न्या./आस्था/२०९/, दि.११ एप्रिल, २०१९ 
४) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक:बियुडी २०१९/प्रक्र.ई६१/का-४, 
दि.२० एप्रिल, २०१९ 
५) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांचे पत्र, क्रमांकः २०१९/ 
म.रा.वक्फ.न्या./आस्था/३५९/, दि.०२.०७, २०१९ 
६) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं- २०१९/प्रक्र.९२/अर्थ-३, दि.८ जुळे, २०१९ 
७) शासन परिपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: क्रमांक: अविवि- २०१९/प्रक्र.१४/का-७, 
दि.२३ जुले, २०१९ 
प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयास सन २०१९ -२० या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर 
असलेल्या अनुदानातून माहे ऑगस्ट, २०१९ ते डिसेंबर, २०१९ या ५ महिन्यांच्या कालावधीकरिता अनुदान वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
रु.१,३३,८०,०००/- (रुपये एक कोटी तेहतीस लाख ऐंशी हजार मात्र ) इतके अनिवार्य खर्चासाठी अनुदान मंजूर 
करण्यात आले आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन संदर्भ क्र.४ येथील 
शासन निर्णयान्वये माहे एप्रिल,२०१९ ते जुले, २०१९ या चार माहसाठी रु.४४,६०,०००/- (रुपये चौव्वेचाळीस लाख 
साठ हजार मात्र) इतके ळेखानुदान उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. पीठासीन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ 
न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.५ येथील पत्रान्वये अनुदान वितरणाची मागणी केल्यानुसार, आता 
वित्त विभागाने अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वेतनासाठी उपलब्ध करुन दिलेले १००% आणि संदर्भ क्र. ६ आणि ७ 
येथील परिपत्रकान्वये अनिवार्य खर्चाच्या इतर उद्दीष्टासाठी ६०% मर्यादेत अनुदान वितरणास मान्यता दिल्यानुसार 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी माहे ऑगस्ट, २०१९ ते डिसेंबर, २०१९ या पाच 
महिन्यांच्या कालावधीसाठी रु.८२,१२,०००/- (रुपये ANH लाख बारा हजार मात्र) इतके अनुदान खाली दर्शविलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०१९/प्र.क्र.६१/कार्या-४ 


मासिक निधी विवरणाप्रमाणे पीठासीन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात येत आहे. पीठासीन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांनी खर्च विहित मर्यादेत 
राहील याची दक्षता घ्यावी. सदर निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सदर निधीच्या विनियोगाबाबतचे 


उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी शासनास सादर करावे यांनी शासनास सादर करावे 


“मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्‍त (००)(०१) आयुक्‍त, औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५ ८)” 
अ. लेखाशिर्ष ।सन २०१९-२० |माहे एप्रिल २०१९ माहे एप्रिल २०१९| माहे ऑगस्ट वितरीत करावयाचे अनुदान 
क्र. | तपशीलवार साठी ते माहे डिसेंबर, | ते माहे जुलै, | २०१९ ते माहे 
अर्थसंकल्पीय २०१९ mud §0%| २०१९ साठी डिसेंबर, 2098 ऑगस्ट, | सप्डेबर | ऑक्टोबर नोव्डबर सेबर 
अंदाज प्रमा वितरित अनुदान, साठी २०१९ २०१९ २०१९ २०१९ २०१९ 
वितरणासाठी वितरणासाठी 
उपलब्ध अनुदान उपलब्ध 
अनुदान 
| % ०१ वेतन १,१६,१०,००० १,१६,१०,००० ३८,७०,००० ७७,४०,००० | १५,४८,०००| १५,४८,०००|। १५,४८,००० १५,४८,००० | १५,४८,००० 
२ | og दूरध्वनी, वीज : = 
व शुल्क ८४,००० ५०,४०० ८,००० 3४०० ४,४८० ४,४८० ४,४८० ४,४८० ४,४८० 
व पाणी शुल 
गी न तावात ३६ २१,६ १२ ९,६ १,९२ १,९२ १,९२ १,९२ १,९२ 
000 00 000 00 0 0 0 0 0 
प्रवास खर्च 2 ज्र 8 2 ° 2 > ° त 
४ ।|१३ कार्यालयीन 5 : A 
an €,22,000 883,200 (98,000 £98,200 | ४३,८४० | ४३,८४० ४३,८४० ४३,८४० ४३,८४० 
५ |१४ भाडप्ट्टी व द 2 
कर ७,५०,००० ४,५०,००० »५०,००० 500,000 ४०,००० ४०,००० ४०,००० ४०,००० ४०,००० 
६ ।२४ पेट्रोल तेल व वि ; 
वंगण ७८,००० ४६,८०० ६,००० ०,८०० ४,१६० ४,१६० ४,१६० ४,१६० ४,१६० 
एकूण १,३३,८०,०००| १,२६,७२,००० | ४४,६०,००० | ८२,१२,००० | १६,४२,४००| १६,४२,४००| १६,४२,४०० | १६,४२,४०० |१६,४२,४०० 


काढण्यात येत आहे. 


उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (00)(909), आयुक्‍त (००)(०१) आयुक्‍त, 
औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५ ८) योजनेत्तर” या लेखाशीर्षाखाली खर्च 
टाकण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं- २०१९/प्रक्र.९२/अर्थ-३, दि.८ जुळे, २०१९ 
अन्वये विभागांना प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०७१५०३२००७१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Mahesh Sadashiv 
Choukekar 
Date: 2019.08.07 17:12:41 +05'30' 


(म. स. चौकेकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद, 
२. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०१९/प्र.क्र.६१/कार्या-४ 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 
महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
५. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
उपसचिव (कोषा/प्र.१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
कार्यासन अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवडनस्ती/कार्यासन-४ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


